आर.टी.ई.२५ Tah शैक्षणिक शुल्क 
प्रतिपूर्तीच्या निधी वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आरटीई-२०२०/प्र.क्र.१८८/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २४ मार्च, २०२१ 
वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६/०४/२०२० 
2) झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४/०५/२०२० 
३) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.प्राशिस/प्रतिपूर्त/आरटीई- 
५२०/२०२०/२९४७, दि.२६/१०/२०२० 
प्रस्तावना:- 


बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम १२(१ (9 


नुसार खाजगी विनाअनुदानीत शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर २५% जागा वंचित व दुर्बळ घटकातील 


मुलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद असून या अधिनियमातील कलम १२(२) नुसार २५% प्रवेशित 
मु तद असू नु 


बालकांचे प्राथमिक शिक्षणाच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याची तरतूद आहे. यानुषंगाने संदर्भ क्र.३ येथील 


पत्रान्वये शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी निधी मागणी शासनास सादर केली 


आहे. सन २०२०-२१ या वर्षाच्या सुधारित अर्थसंकल्पामध्ये सदर बाबीकरिता रुपये १०० कोटी इतका 


निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. यापैकी रु.५० कोटी इतका निधी वितरीत करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याचा शासन निर्णय खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय:- 


बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम 92(%(c) 


नुसार खाजगी विनाअनुदानीत शाळांमध्ये वंचित व दुर्बळ घटकातील विदयार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या 


२५% जागांवर प्रवेशित विदयार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी रु.५० कोटी (रुपये 


पन्नास कोटी फक्त) इतका निधी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सुपूर्द 


करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरटीई-२०२०/प्र.क्र.१८८/एस.डी-१ 


२. Rem संचालक (प्राथमिक) यांनी जिल्हयांच्या वाजवी मागणीच्या प्रमाणात निधी वितरीत 


करावा. वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग हा प्रलंबित शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीकरिता 


करण्यात यावा. 


३. प्रलंबित शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीकरिता शासन परिपत्रक दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१९ नुसार 


खालील बाबींची पडताळणी करुन देण्यात यावी. 


७ ज्या शाळा शिक्षण हक्‍क कायद्यातंर्गत २५ टक्के प्रवेश देत आहेत, त्या शाळांनी इयत्ता १ली ते 


८ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या फीचा तपशील सरल या पोर्टळवर अथवा RTE 


पोर्टलवर जाहीर केलेला असावा. ज्या शाळांची स्वतःची वेबसाईट आहे त्यांनी फीचा तपज्ीील 


त्यावरही जाहीर केलेला असावा. 


«७ शाळेने शिक्षण हक्‍क अधिनियमांतर्गत आरटीईची मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र सोबत जोडावे. 


७ ज्या विद्यार्थ्याना ऑनलाईन प्रवेश्षातून यापूर्वी प्रवेश मिळालेला आहे, असे विद्यार्थी त्याच 


Sed शिकत असल्याची खात्री सरल व RTE Wes वरुन करण्यात यावी. 


«७ सर्व विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड सरल वर नोंदविळेळे असावे. फक्त आधार नोंदणीकृत मुलांची 


संख्या ग्राह्म धरावी. 


© सवलतीच्या दरात शासकीय जमिन किंवा भाडेतत्वावरील शासकीय जमिनीचा ळाभ शाळांनी 


घेतलेला नसावा याची खात्री करावी. 


४. सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 


करण्यात यावे. 


५. सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.9/१४७१, दि.०५/०१/२०२१, वित्त 


विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५९/२०२१/व्यय-५, दिनांक १५/०२/२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीस 


अनुसरुन तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६/०४/२०२० रोजीच्या परिपत्रकास अनुसरुन तसेच , 


दि.०४/०५/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. दि.१६/०४/२०२० 


रोजीच्या परिपत्रकातील अटींची पूर्तता होत आहे. तसेच परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ 


पृष्ठ tat 


शासन निर्णय क्रमांकः आरटीई-२०२०/प्र.क्र.१८८/एस.डी-१ 


मधील १ते४व ९ मध्ये नमूद अटींची पूर्तता होत आहे. सदर परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ 


मधील ५ ते ८ व १० मधील बाब या आदेशासाठी लागू नाही. 


६. सदर खर्च वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६/०४/२०२० रोजीच्या परिपत्रक व 


दि.०४/०५/२०२० रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनानुसार करण्यात यावा. यासाठी शिक्षण संचालक 


(प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद सर्व, विभागीय शिक्षण उप 


संचालक, मुंबई विभाग, मुंबई यांचे कार्यालयातील लेखा अधिकारी यांना “आहरण व संवितरण 


अधिकारी” तर आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित 


करण्यात येत आहे. सदर निधी वितरणाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी आठ 


दिवसात झासनास सादर करावे. 


७. सन २०२०-२१ या चालू आर्थिक वर्षाकरिता "मागणी क्रमांक: ई-२, २२०२ - सर्वसाधारण 


शिक्षण- (०१) प्राथमिक शिक्षण, १०३ प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (०१) (१९) २५% 


विदयार्थी कोटा प्रवेश्ातं्गत शाळांना करावयाची प्रतिपूर्ती (२२०२ ५८७५), ३१ सहायक अनुदाने" या 
J 


लेखाशीर्षार्षांतर्गत रुपये १०० कोटी इतकी तरतूद सुधारित अंदाजामध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आली 


आहे. सदर तरतूदीमधुन यावर होणारा खर्च भागविण्यात यावा. 


द< सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३२४१८१४५७३६२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Gaikwad Santosh Umeshr: 


a0 
1 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School Education & 
al Wa an OS h Sports Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1d60828c41033ab1da6d64ef17879745d578b334c05c1e81 
51ef933f134060bc, 


Umeshrao गोपा 
(संतोष गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा.राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरटीई-२०२०/प्र.क्र.१८८/एस.डी-१ 
४. मा. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. शिक्षण संचालक (प्राथ.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) १/२ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 
१०.विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व) 
११.शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद सर्व 
१२.सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 
१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१४.वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थ-८), मंत्रालय, मुंबई 
१५.नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई 
१६.अर्थसंकल्प कार्यासन, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७.निवड नस्ती (एस.डी.१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


